महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बैठक २०२२/०२/प्र.क्र.१२३/पर्यटन-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 


दिनांक : 09 मार्च, २०२४. 


कोयना जलाशयावर मौजे मुनावळे, ता. 
जावळी, जि. सातारा येथे महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळामार्फत वॉटर स्पोर्टस्‌ सुरु 
करण्याबाबत शुध्दीपत्रक 


संदर्भ: १) जिल्हा नियोजन समिती, सातारा यांचे पत्र क्र.नियोजन/पर्यटन/जलपर्यटन/ऱोंबडी/प्रस्ताव/२०२१ 
२२/का-६/७०२, दि.१०/०३/२०२२. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२३/०५/२०२२ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर 
समितीच्या बैठकीतील निर्देश. 
३) शासन अधिसुचना गृह विभाग क्रआयओएस-०३१८/प्र.क्र.१५०/विशा-४, दि.०६/१०/२०२३. 
४) जलसंपदा विभाग/सि.व्य.('महसूल) यांच्या समवेत क्र.९६/सि.व्य(म), दि.१३/१२/२०२३ रोजी 
केलेला अनौपचारिक संदर्भ. 
५) व्यवस्थापकीय संचालक, म.प.वि.म.क्र.मपविम/प्र.का/जप/कोयना/॥॥०(), दि.१४/१२/२०२३. 
६) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बैठक २०२२/०२/प्र.क्र.१२३/पर्यटन-२, 


दि.०६/०२/२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ येथे कोयना धरण “शिवसागर 
जलाशय” यावर मौजे मुनावळे, ता. जावळी, जि. सातारा येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन (Aquatic 
Tourism) विकसित करण्याबाबत त्यानुसार प्रकल्पाची व्यवहारता, वित्तीय बाबी तपासून अनुसरुन मान्यता 
देण्यात येत आहे. याऐवजी कोयना धरण “शिवसागर जलाशय” यावर मौजे मुनावळे, ता. जावळी, जि. सातारा 
येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन (Aquatic Tourism) विकसित करण्याबाबत प्रकल्पाची व्यवहार्यता, वित्तीय 


बाबी तपासुन खालील यादीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
१) मुनावळे जलपर्यटन कामांचा गोषवारा :- 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र. कामाचा प्रकार प्रशासकीय वितरीत कार्यान्वयीन यंत्रणा 
मान्यता रक्‍कम निधी 
बांधकाम व पायाभुत महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
बांधकाम व UT र नो या 
र > | ght १४.३९ ४.३१ महामंडळ - कार्यकारी री 
कोयना सिंचन विभाग, कोयनानगर. 
बोटी व जल पर्यटन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
२. लल काव्या ३०.९९ विकास महामंडळ, मुंबई 
संबंधित कामे ९.३० | पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
एकुण ४५.३८ १३.६१ 


© बोटी आणि जल पर्यटन संबंधित कामांची यादी :- 


रक्‍कम (रु. लक्ष) । कार्यान्वयीन यंत्रणा 


कोंडा ७७९० |. व्यवस्थापकीय 


2 | Jet Ski Parking Jetty संचालक, 


Aluminium Ramp महाराष्ट्र पर्यटन 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक २०२२/०२/प्र.क्र.१२३/पर्यटन-२, 


विकास 
महामंडळ, मुंबई. 
ळा 
a 
काका 
Contingencies (3%) 
11.1... तती. ०... .._ यै 


« बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांची यादी :- 


कामाचा प्रकार रक्‍कम (रु. लक्ष) कार्यान्वयीन यंत्रणा 


Water Sports Centre & ९५०.०० 
Parking 


२ pS 
महामंडळ - कार्यकारी अभियंता, 


३ क 
: Sion =r कोयना सिंचन विभाग, 
0.00 
Lo BOAT, 


Contingencies (4% of A) ६९.०० 


०२. संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयातील परि.क्र.१ येथील अ.क्र.९ पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत 
आहे :- प्रकल्पाशी संबंधित कामासाठी नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी सातारा यांना जिल्हास्तरावरील बाब 
निहाय कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. 

०३. संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयातील परि.क्र.१ येथील अ.क्र.१० पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत 
आहे :- आराखड्याशी संबंधित कामांसाठी जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी स्वतंत्र बँक खाते उघडून सदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक २०२२/०२/प्र.क्र.१२३/पर्यटन-२, 


कामांचा प्राप्त निधी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांना 
कामनिहाय मागणीनुसार वितरीत करावा. 


Ov. 


०५. 


इतर अटी व शर्ती उपरोक्त संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 
सदर झासन शुध्दीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०११६५९२७४७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
A N ग H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1ffedbb0OSfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744 
251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 1 2B6CADCB583D 
500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 


Date: 2024.03.01 17:56:47 +05'30° 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


७. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
९. मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 

निवडनस्ती (पर्यटन.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


